सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
वितरण करणेबाबत 
राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने 
अंतर्गत (STCCS) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य 
(२४२५ २५२४). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-०५२१/प्र.क्र. ४२/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सीसीआर १४०६/प्र. क्र. २४७/२-स, 
दि १७.०५.२००६. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सीसीआर ०३१३/प्र. क्र. १४४/२-स, 
दि ०५.०९.२०१४. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा- प्रशा ५, 
दि.१०.०५.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (591005) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी सहाय्य (२४२५ २५२४) या योजनेअंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत 
शेतकऱ्यांना दिलेले पीककर्ज ६ टक्के व्याजदराने उपलब्ध होण्यासाठी राज्यशासनाकडून २.५ टक्के व्याज 
परताव्याची रक्‍कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मंजूर करण्यात येते. “राज्यातील अल्पमुदत सहकारी 
पतसंरचनेअंतर्गत (581005) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सहाय्य (२४२५ 
२५२४)” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीमधून निधी 
वितरीत करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (91005) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी सहाय्य (२४२५ २५२४) या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु. १३०.०० कोटी एवढी मुळ तरतूद अर्थसंकल्पीत केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत मुळ अर्थसंकल्पीत 
निधीपैकी रु. ७८.०० कोटी (अक्षरी रुपये अठ्ठ्याहत्तर कोटी फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (५०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- ०५२१/प्र.क्र.४२/२-स 


आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 
३. सदरहू रक्‍कम मागणी क्रमांक व्ही-०२, २४२५-सहकार (00) (१०७ सहकारी पतसंस्थांना सहाय्य 
(०१)(१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २५२४), 33 अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२२ या 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 


8, हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३९५/१४३१ दिनांक 09.92.2029 
अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५६९/व्यय-२ दिनांक १७.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०११७१२४१२०६२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Shrikrushna 
Anandrao Wadekar 
(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2) महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी न लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

9) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२), / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कार्यासन २-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


